RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


MIN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष २, अंक १४३ ]] 


सोमवार , नोव्हेंबर ७, २०१६ / कार्तिक १६, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे १९ , किंमत : रुपये ९.०० 


: 


असाधारण क्रमांक २८२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश 


. 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ नोव्हेंबर, २०१६ 

नोटीस 
महाराष्ट्र 

खाजगी शाळांतील कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम, १ ९ ७७. 
क्र . एमईपी . २०१५ / प्र.क्र .३२५ /टीएनटी - १. - महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम , १९ ७७ (१९ ७८ चा 
महा.३ ) च्या कलम १६ ची पोट -कलमे (१ ) व ( २ ) आणि कलम ( ४ ) चे पोट -कलम (१ ) यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने करण्याचे प्रस्तावित केलेल्या, महाराष्ट्र खाजगी 
शाळांतील कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मध्ये आणखी सुधारणा करण्याबाबतच्या नियमांचा पुढील मसुदा त्यामुळे बाधा पोहोचण्याची 
शक्यता असणाऱ्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीकरिता उक्त अधिनियमाच्या कलम १६ च्या पोट -कलम ( ३ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे , याद्वारे , 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे; आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येत आहे की , उक्त मसुदा दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१६ रोजी अथवा त्यानंतर, महाराष्ट्र 
शासन , विचारात घईल . 

२. उक्त नियमांबाबत कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकती वा सूचना प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन, शालेय शिक्षण व क्रीडा 
विभाग (मंत्रालय विस्तार ), मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२ यांचेकडे उपरोक्त दिनांकापूर्वी प्राप्त होतील, त्या शासन 
विचारात घेईल . 


नियमांचा मसुदा 


असा 


१. या नियमांस, महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती) ( पहिली सुधारणा) नियमावली, २०१६ असे म्हणावे. 
२. महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती), नियमावली, १९ ८१ यात यापुढे ज्यांचा निर्देश मुख्य 

नियमावली 
करण्यात आला आहे. ) मधील नियम ९ मध्ये : 

( क ) पोट नियम ( ७ ) नंतर , खालील पोट नियम समाविष्ट करण्यात येईल : 

७ ( अ) पोट नियम ( ७) मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेली पदे भरण्यासाठी व्यवस्थापक वर्ग, महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा [ अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती ) भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण 
अधिनियम, २००१ ( २०१४ चा महा. आठ) याच्या कलम ४ च्या पोट - कलम (२) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे प्रवर्गनिहाय टक्केवारी व आरक्षणाचे 
आणि अनूसूची ड-१ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या बिंदुनामावलीचे अनुपालन करील : 

(१ ) 


~ 


भाग चार - ब - २८२-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , नोव्हेंबर ७, २०१६ / कार्तिक १६, शके १ ९ ३८ 


: 


. 


परंतु , अनुसूची ड-६ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जिल्ह्यातील गट- क आणि गट-ड च्या जिल्हा निहाय संवर्गातील पदभरती सरळसेवेने करताना, 
अनुसूची ड -५ मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे अनुसूचित जमातीसाठी वाढीव आरक्षण लागू असेल : 

परंतु आणखी असे की , अनुसूची ड -६ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या ठाणे, नाशिक , नंदुरबार , धुळे, जळगांव, अहमदनगर , पुणे, नांदेड , अमरावती, 
यवतमाळ , गडचिरोली आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांतील अनुसूचित क्षेत्रांतील शिक्षकांची पदे, राज्य शासन वेळोवेळी ठरवील त्याप्रमाणे, आवश्यक 
शैक्षणिक अर्हता असलेल्या, स्थानिक अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांमधून भरण्यात येतील; 
( ख) पोट नियम (९ ) ऐवजी, पुढील पोट नियम दाखल करण्यात येईल 

(९ ) पोट नियम ( ७ ) आणि पोट-नियम (१० ) च्या खंड ( अ) यांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेली पदे ज्या जाती, जमाती, प्रवर्ग किंवा वर्गासाठी 
राखीव आहेत त्या व्यतिरिक्त अन्य जाती, जमाती, प्रवर्ग, किंवा वर्गाच्या उमेदवारांमधून भरण्यात येणार नाहीत ; 

( ग) पोट नियम (१० ) मधील खंड ( ब ) वगळण्यात येईल 

( घ) पोट नियम (१०) नंतर, पुढील पोट नियम समाविष्ट करण्यात येतील “ (१० अ) पोट नियम (१० ) च्या खंड ( अ ) मध्ये विनिर्दिष्ट 
केल्याप्रमाणे पदोन्नतीने पदे भरण्यासाठी व्यवस्थापक वर्ग, अनूसूची ड-२ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या बिंदूनामावलीचे अनुसरण 

करील 
( १० ब ) छोट्या संवर्गातील पदे नामनिर्देशनाद्वारे भरण्यासाठी व्यवस्थापक वर्ग अनूसूची ड-३ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या बिंदूनामावलीचे 


अनुसरण करील 


परंतु, जिल्हा निहाय संवर्गातील गट- क आणि गट -ड मधील पदे सरळसेवेने भरताना, अनुसूची ड-५ मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे 
अनुसूचित जमातीकरिता वाढीव आरक्षण लागू असेल 

( १० क ) छोट्या संवर्गातील पदे पदोन्नतीने भरण्यासाठी व्यवस्थापक वर्ग अनुसूची ड -४ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या बिंदूनामावलीचे 


अनुसरण करील. ” 


४ . 


मुख्य नियमांतील अनूसूची ड नंतर, पुढील अनुसूच्या समाविष्ट करण्यात येतील 

अनुसूची ड -१ 

[ नियम ९ ( ७ अ ) पहा ] 
नामनिर्देशनाद्वारे भरावयाच्या पदाकरिता बिंदुनामावली 


अ . क्र . 


अ.क्र . 


प्रवर्ग 
( २ ) 


( १ ) 


( १ ) 


१ 


१८ 


खुला 


२ 


प्रवर्ग 

( २ ) 
अनुसूचित जाती 
अनुसूचित जमाती( विनिर्दिष्ट क्षेत्राबाहेर राहणाऱ्यांसह ) 
विमुक्त जाती ( अ ) 
भटक्या जमाती ( ब ) 
इतर मागासवर्ग 


१ ९ 


इतर मागासवर्ग 


२० 


mr 


४ 


२१ 


२२ 


६ 


२३ 


खुला 
भटक्या जमाती ( क ) 


७ 


२४ 


खुला 
अनुसूचित जाती 
खुला 
अनुसूचित जमाती(विनिर्दिष्ट क्षेत्रांबाहेर राहणाऱ्यांसह ) 
खुला 
इतर मागासवर्ग 
खुला 
अनुसूचित जाती 
खुला 
इतर मागासवर्ग 


८ 


२५ 


खुला 
इतर मागासवर्ग 


९ 


२६ 


१० 


२७ 


खुला 
भटक्या जमाती ( ड ) 
अनुसूचित जाती 


२८ 


१२ 


१३ 


खुला 


३० 


खुला 
भटक्या जमाती ( क ) 


१४ 


३१ 


खुला 
विशेष मागास प्रवर्ग 


१५ 


३२ 


१६ 


३३ 


खुला 
इतर मागासवर्ग 


खुला 
अनुसूचित जमाती(विनिर्दिष्ट क्षेत्रांबाहेर राहणाऱ्यांसह ) 
खुला 


१७ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, नोव्हेंबर ७, २०१६ / कार्तिक १६ , 


शके १ ९ ३८ 


३ 


अनुसूची ड -१- ( चालू) 


अ.क्र . 


प्रवर्ग 


अ . क्र . 


प्रवर्ग 
( २ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( १ ) 


३५ 


इतर मागासवर्ग 


६८ 


खुला 
इतर मागासवर्ग 


३६ 


६ ९ 


खुला 
अनुसूचित जाती 


३७ 


७० 


खुला 
अनुसूचित जमाती ( विनिर्दिष्ट क्षेत्रांबाहेर राहणाऱ्यांसह ) 


३८ 


खुला 


७१ 


३ ९ 


इतर मागासवर्ग 


७२ 


खुला 
अनुसूचित जाती 


४० 


७३ 


४१ 


७४ 


खुला 
विमुक्त जाती ( अ ) 
खुला 
अनुसूचित जाती 


खुला 
इतर मागासवर्ग 


४२ 


७५ 


४३ 


७६ 


खुला 
भटक्या जमाती ( ड ) 


४४ 


खुला 


७७ 


इतर मागासवर्ग 


७८ 


खुला 
इतर मागासवर्ग 


४६ 


खुला 
भटक्या जमाती ( ब ) 


४७ 


८० 


खुला 
अनुसूचित जाती 


४८ 


८१ 


खुला 
इतर मागासवर्ग 


४ ९ 


८२ 


खुला 
विमुक्त जाती ( अ ) 


५० 


८३ 


खुला 
अनुसूचित जाती 


५१ 


८४ 


खुला 


५२ 


८५ 


इतर मागासवर्ग 


खुला 
अनुसूचित जमाती ( विनिर्दिष्ट क्षेत्रांबाहेर राहणाऱ्यांसह ) 


५३ 


८६ 


खुला 
इतर मागासवर्ग 


५४ 


८७ 


खुला 
इतर मागासवर्ग 


५५ 


८८ 


खुला 


५६ 


८ ९ 


इतर मागासवर्ग 


खुला 
भटक्या जमाती ( क ) 


९ ० 


खुला 


५८ 


खुला 


९ १ 


अनुसूचित जाती 


५ ९ 


इतर मागासवर्ग 


९ २ 


खुला 
अनुसूचित जमाती(विनिर्दिष्ट क्षेत्रांबाहेर राहणाऱ्यांसह ) 


६० 


९ ३ 


६१ 


९ ४ 


खुला 


६२ 


९ ५ 


इतर मागासवर्ग 


६३ 


९ ६ 


खुला 


खुला 
अनुसूचित जाती 
खुला 
अनुसूचित जमाती (विनिर्दिष्ट क्षेत्रांबाहेर राहणाऱ्यांसह) 
खुला 
इतर मागासवर्ग 
खुला 
अनुसूचित जाती 


६४ 


अनुसूचित जाती 


६५ 


९ ८ 


खुला 
भटक्या जमाती ( ब / क ) 


६६ 


१०० 


खुला 


भाग चार - ब - २८२-१अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, नोव्हेंबर ७, २०१६ / कार्तिक १६, शके १ ९ ३८ 


अनुसूची ड-२ 

[ पहा नियम ९ (१० अ )] 
पदोन्नतीने भरावयाच्या पदांकरिता बिंदुनामावली 


अ.क्र . 


अ.क्र . 


प्रवर्ग 
( २ ) 


प्रवर्ग 
( २ ) 


( १ ) 


( १ ) 


१ 


३४ 


खुला 


२ 


३५ 


खुला 


अनुसूचित जाती 
अनुसूचित जमाती(विनिर्दिष्ट क्षेत्रांबाहेर राहणाऱ्यांसह ) 
विमुक्त जाती ( अ ) 
भटक्या जमाती ( क ) 


३ 


३६ 


खुला 
अनुसूचित जाती 


४ 


३७ 


५ 


खुला 


३८ 


खुला 


६ 


३ ९ 


खुला 


खुला 
भटक्या जमाती ( ब ) 


७ 


४० 


८ 


खुला 


खुला 
विमुक्त जाती ( अ ) 
खुला 
अनुसूचित जाती 


९ 


खुला 


४२ 


१० 


४३ 


खुला 
भटक्या जमाती ( ड ) 
अनुसूचित जाती 


४४ 


खुला 


१२ 


४५ 


खुला 


१३ 


खुला 


४६ 


खुला 
भटक्या जमाती ( ब ) 


१४ 


४७ 


खुला 
विशेष मागास प्रवर्ग 


१५ 


४८ 


खुला 


१६ 


खुला 


४ ९ 


खुला 


१७ 


खुला 


५० 


१८ 


खुला 


५१ 


खुला 


५२ 


खुला 
अनुसूचित जाती 
खुला 
अनुसूचित जमाती(विनिर्दिष्ट क्षेत्रांबाहेर राहणाऱ्यांसह ) 
खुला 


२० 


५३ 


२१ 


२२ 


खुला 
अनुसूचित जाती 
खुला 
अनुसूचित जमाती( विनिर्दिष्ट क्षेत्रांबाहेर राहणाऱ्यांसह ) 
खुला 


५५ 


खुला 


२३ 


५६ 


खुला 
भटक्या जमाती ( क ) 


२४ 


५७ 


२५ 


खुला 


५८ 


खुला 


२६ 


५ ९ 


खुला 


खुला 
अनुसूचित जाती 


२७ 


६० 


२८ 


खुला 


६१ 


२ ९ 


खुला 


६२ 


खुला 
अनुसूचित जाती 
खुला 
अनुसूचित जमाती ( विनिर्दिष्ट क्षेत्रांबाहेर राहणाऱ्यांसह) 
खुला 


३० 


६३ 


खुला 
भटक्या जमाती ( क ) 


३१ 


६४ 


३२ 


६५ 


खुला 


खुला 
अनुसूचित जमाती( विनिर्दिष्ट क्षेत्रांबाहेर राहणाऱ्यांसह ) 


३३ 


६ 


६ 


खुला 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, नोव्हेंबर ७, २०१६ / कार्तिक १६, 


शके १ ९ ३८ 


५ 


अनुसूची ड -२-( चालू) 


अ.क्र . 


प्रवर्ग 


अ.क्र . 


प्रवर्ग 
( २ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( १ ) 


६७ 


अनुसूचित जाती 


८४ 


खुला 


६८ 


खुला 


८५ 


खुला 


६ ९ 


खुला 


८६ 


खुला 
विशेष मागास प्रवर्ग 


७० 


८७ 


७१ 


८८ 


खुला 


खुला 
अनुसूचित जमाती ( विनिर्दिष्ट क्षेत्रांबाहेर राहणाऱ्यांसह ) 
खुला 
अनुसूचित जाती 


७२ 


८ ९ 


खुला 


७३ 


९ ० 


खुला 
अनुसूचित जाती 


७४ 


खुला 


९ १ 


७५ 


खुला 


९ २ 


खुला 
अनुसूचित जमाती ( विनिर्दिष्ट क्षेत्रांबाहेर राहणाऱ्यांसह ) 


७६ 


९ ३ 


खुला 
भटक्या जमाती ( ड ) 


७७ 


९ ४ 


खुला 


७८ 


खुला 


९ ५ 


खुला 


७ ९ 


खुला 


९ ६ 


८० 


९ ७ 


खुला 
अनुसूचित जाती 
खुला 
भटक्या जमाती ( ब / क ) आळीपाळीने 


८१ 


९ ८ 


खुला 
अनुसूचित जाती 
खुला 
विमुक्त जाती ( अ) 


८२ 


९९ 


८३ 


१०० 


खुला 


अनुसूची ड -३ 

(नियम ९ ( १० ब पहा ) 
लहान संवर्गातील नामनिर्देशनाद्वारे भरावयाच्या पदाकरिताबिंदूनामावली 
राखीव पदे 

प्रवर्गनिहाय आरक्षण 


मंजूर पदे 


खुल्या प्रवर्गातील 


पदे 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


२ 


१ 


१ 


. 


no 


२ 


१ 


४ 


२ 


२ 


( ४ ) 
प्रथम अनुसूचित जाती ( अ.जा. ) नंतर अनुसूचित जमाती ( अ.ज.), विमुक्त जाती आणि 
भटक्या जमाती (वि.जा.भ.ज.), इतर मागासवर्ग ( इ.मा.व. ), विशेष मागास प्रवर्ग (विमाप्र ) 

आळीपाळीने 
प्रथम अ. जा .- १ नंतर अ.ज., वि.जा.भ.ज., इ.मा.व. , वि.मा.प्र. आळीपाळीने 
प्रथम अ . जा .-१ नंतर अ.ज.-१, वि.जा.भ.ज., इ.मा.व. , वि.मा.प्र. आळीपाळीने 
प्रथम अ. जा .-१ नंतर अ.ज.-१, वि.जा.भ.ज., इ.मा.व. ,वि.मा.प्र . आळीपाळीने 
अ . जा .- १, अ.ज.-१, नंतर वि.जा.भ.ज.- १, इ.मा.व. , वि.मा.प्र. आळीपाळीने 
अ . जा .- १, अ.ज.- १, वि.जा.भ.ज., इ.मा.व. , वि.मा.प्र . आळीपाळीने 
अ. जा .-१, अ.ज.-१, वि.जा.भ.ज., इ.मा.व. , वि.मा.प्र . आळीपाळीने 
अ . जा .- १, अ.ज.- १, वि.जा.भ.ज.- १, इ.मा.व.- १, वि.मा.प्र . आळीपाळीने 
अ. जा .- १, अ.ज.- १, वि.जा.भ.ज.- १, इ.मा.व.- २, वि.मा.प्र. आळीपाळीने 


५ 


३ 


२ 


६ 


३ 


७ 


४ 


८ 


४ 


४ 


९ 


५ 


४ 


१० 


५ 


५ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, नोव्हेंबर ७, २०१६ / कार्तिक १६, शके १ ९ ३८ 


मंजूर पदे 

( १ ) 


राखीव पदे 

( २ ) 


अनुसूची ड -४ 

(नियम ९ ( १० क पहा ) 
लहान संवर्गातील पदोन्नतीद्वारे भरावयाच्या पदांकरिता बिंदूनामावली 

प्रवर्गनिहाय आरक्षण 

( ३ ) 
आरक्षण नाही 
प्रथम अ.जा. नंतर अ.ज., वि.जा. भ.ज., वि.मा.प्र . आळीपाळीने 
वरीलप्रमाणे 


रिक्त 


१ 


१ 


४ 


१ 


वरीलप्रमाणे 


५ 


२ 


६ 


२ 


अ.जा.- १, अ.ज.- १ नंतर वि.जा. भ.ज., वि.मा.प्र . आळीपाळीने 
अ.जा. - १, अ.ज.- १, वि.जा. भ.ज., वि.मा.प्र . आळीपाळीने 
वरीलप्रमाणे 


७ 


२ 


८ 


३ 


on 


३ 


१० 


अ.जा.- १, अ.ज.-१, वि.जा. भ.ज.- १., वि.मा.प्र . आळीपाळीने 
वरीलप्रमाणे 
वरीलप्रमाणे 
अ.जा.- २, अ.ज.-१, वि.जा. भ.ज. - १ नंतर वि.मा.प्र . आळीपाळीने 
वरीलप्रमाणे 


११ 


४ 


१२ 


४ 


१३ 


४ 


वरीलप्रमाणे 


१४ 


५ 


५ 


अ.जा.- २, अ.ज.-१, वि.जा. ( अ )-१., भ.ज.( क )-१ नंतर वि.मा.प्र. आळीपाळीने 
वरीलप्रमाणे 
वरीलप्रमाणे 


१६ 


५ 


१७ 


६ 


अ.जा.- ३, अ.ज.- १, वि.जा. ( अ )-१., भ.ज.( क ) -१ नंतर वि.मा.प्र. आळीपाळीने 
वरीलप्रमाणे 


१८ 


६ 


१ ९ 


ur 


वरीलप्रमाणे 


२० 


७ 


अ.जा.- ३ , अ.ज. - २ , वि.जा. ( अ )-१., भ.ज. ( क )-१ नंतर वि.मा.प्र . आळीपाळीने 
वरीलप्रमाणे 


२१ 


२२ 


७ 


वरीलप्रमाणे 


२३ 


८ 


२४ 


८ 


२५ 


८ 


अ.जा.- ३, अ.ज.- २, वि.जा. ( अ ) -१ ., भ.ज. ( ब )-१, भ.ज. ( क )-१ नंतर वि.मा.प्र. आळीपाळीने 
वरीलप्रमाणे 
वरीलप्रमाणे 
अ.जा. - ३, अ.ज. - २, वि.जा. ( अ ) -१ ., भ.ज. ( ब ) -१, भ.ज. ( क ) -१ नंतर वि.मा.प्र .- १, आळीपाळीने 
वरीलप्रमाणे 


२६ 


९ 


२७ 


९ 


२८ 


९ 


वरीलप्रमाणे 


२ ९ 


१० 


३० 


१० 


अ.जा.- ३, अ.ज.- २, वि.जा. ( अ ) -१., भ.ज. ( ब ) -१, भ.ज. ( क ) -१ नंतर वि.मा.प्र .- १ आळीपाळीने 
वरीलप्रमाणे 
वरीलप्रमाणे 


३१ 


१० 


३२ 


११ 


अ.जा.- ४ , अ.ज.- २, वि.जा. ( अ )-१ ., भ.ज. ( ब)-१, भ.ज. ( क )-१, भ.ज. (ड ) १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, नोव्हेंबर ७, २०१६ / कार्तिक १६, 


शके १ ९ ३८ 


७ 


अनुसूची ड -५ 

[नियम ९ ( १० ब पहा ) ] 
जिल्हानिहाय संवर्गाकरिता अनुसूचित जमातीची गट - क आणि गट- ड मधील पदे सरळसेवेने 

भरण्याकरिता देण्यात आलेले अतिरिक्त आरक्षण. 


जिल्हा 


जात / जमात / वर्ग / प्रवर्गचे वर्णन 


आरक्षित करावयाची पदे 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


ठाणे, नाशिक , धुळे आणि नंदुरबार 


( १ ) अनुसूचित जाती 
( २ ) अनुसूचित जमाती 
( ३ ) विमुक्त जाती ( अ) 
( ४ ) भटक्या जमाती ( ब ) 
( ५ ) भटक्या जमाती ( क ) 
( ६ ) भटक्या जमाती ( ड ) 
( ७ ) विशेष मागास प्रवर्ग 
( ८ ) इतर मागास वर्ग 


८ टक्के 
२२ टक्के 
३ टक्के 
२.५ टक्के 
३.५ टक्के 
२ टक्के 
२ टक्के 
९ टक्के 


यवतमाळ 


११ टक्के 
१४ टक्के 
३ टक्के 


२.५ टक्के 


( १) अनुसूचित जाती 
( २ ) अनुसूचित जमाती 
( ३) विमुक्त जाती ( अ) 
( ४ ) भटक्या जमाती ( ब ) 
( ५ ) भटक्या जमाती ( क ) 
( ६ ) भटक्या जमाती ( ड ) 
( ७ ) विशेष मागास प्रवर्ग 
( ८ ) इतर मागास वर्ग 


३.५ टक्के 
२ टक्के 
२ टक्के 
१४ टक्के 


रायगड 


( १ ) अनुसूचित जाती 
२ ) अनुसूचित जमाती 
( ३) विमुक्त जाती ( अ ) 
( ४ ) भटक्या जमाती ( ब ) 
( ५ ) भटक्या जमाती ( क ) 
( ६ ) भटक्या जमाती ( ड ) 
( ७ ) विशेष मागास प्रवर्ग 
( ८ ) इतर मागास वर्ग 


११ टक्के 
९ टक्के 
३ टक्के 
२.५ टक्के 
३.५ टक्के 


२ टक्के 


२ टक्के 
१ ९ टक्के 


चंद्रपूर 


( १ ) अनुसूचित जाती 
( २) अनुसूचित जमाती 
( ३) विमुक्त जाती ( अ ) 
( ४ ) भटक्या जमाती ( ब ) 
( ५ ) भटक्या जमाती ( क ) 
( ६ ) भटक्या जमाती ( ड ) 
( ७ ) विशेष मागास प्रवर्ग 


१३ टक्के 
१५ टक्के 

३ टक्के 
२.५ टक्के 
३.५ टक्के 
२ टक्के 
२ टक्के 


( ८ ) इतर मागास वर्ग 


११ टक्के 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, नोव्हेंबर ७, २०१६ / कार्तिक १६, शके १९ ३८ 


जिल्हा 


अनुसूची ड-५- ( समाप्त) 
जात / जमात / वर्ग / प्रवर्गचे वर्णन 

( २ ) 


आरक्षित करावयाची पदे 


( १ ) 


( ३ ) 


गडचिरोली 


१२ टक्के 


२४ टक्के 


( १ ) अनुसूचित जाती 
( २ ) अनुसूचित जमाती 
( ३) विमुक्त जाती ( अ) 
( ४ ) भटक्या जमाती ( ब ) 


२ टक्के 


२ टक्के 


( ५ ) भटक्या जमाती ( क ) 


२.५ टक्के 


( ६ ) भटक्या जमाती ( ड ) 


१.५ टक्के 


( ७ ) विशेष मागास प्रवर्ग 


२ टक्के 


( ८ ) इतर मागास वर्ग 


६ टक्के 


अनुसूची ड-६ 


[नियम ९ ( ७ ) पहा 


अनुसूचित क्षेत्रामधील स्थानिक उमेदवारांमधून भरावयाची गट- क आणि गट -ड करिता अनुसूचित जमातीची पदे 
जिल्हा तालुका 

तालुक्यातील अनुसूचित क्षेत्र 
( २ ) 

( ३ ) 


ठाणे 


डहाणू 


तलासरी 


मोखाडा 


संपूर्ण तालुका 
संपूर्ण तालुका 
संपूर्ण तालुका 
संपूर्ण तालुका 
संपूर्ण तालुका 
संपूर्ण तालुका 


जव्हार 


वाडा 


शहापूर 


पालघर 


१४४ गावे 


वसई 


४५ गावे 


भिवंडी 


७२ गावे 


मुरबाड 


७७ गावे 


नाशिक 


पेठ 


सुरगाणा 


संपूर्ण तालुका 
संपूर्ण तालुका 
संपूर्ण तालुका 


काळवण 


दिंडोरी 


१०६ गावे 


इगतपुरी 


९ ३ गावे 


नाशिक 


७० गावे 


बागलाण 


५७ गावे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, नोव्हेंबर ७, २०१६ / कार्तिक १६ , 


शके १ ९ ३८ 


९ 


अनुसूची ड-६ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


नंदुरबार 


नवापूर 
तळोदा 


संपूर्ण तालुका 
संपूर्ण तालुका 
संपूर्ण तालुका 
संपूर्ण तालुका 


अक्कलकुवा 
अक्राणी 


नंदुरबार 
साक्री 


धुळे 


शहादा 


८२ गावे 
८२ गावे 
१४१ गावे 
६२ गावे 
२५ गावे 


शिरपूर 
चोपडा 


जळगाव 


यावल 


१३ गावे 


रावेर 


२१ गावे 
९ ४ गावे 


अहमदनगर 


अकोले 


पुणे 


आंबेगाव 


५६ गावे 


६५ गावे 


जुन्नर 
किनवट 


नांदेड 


१५२ गावे 


अमरावती 


चिखलदरा 


संपूर्ण तालुका 
संपूर्ण तालुका 


धारणी 
मोरगाव 


यवतमाळ 


१३० गावे 
४० गावे 


राळेगाव 


१०३ गावे 


५५ गावे 


गडचिरोली 


केळापूर 
घाटंजी 
एटापल्ली 
सिरोंचा 
अहेरी 


संपूर्ण तालुका 
संपूर्ण तालुका 
संपूर्ण तालुका 
संपूर्ण तालुका 
संपूर्ण तालुका 


धानोरा 


कुरखेडा 
गडचिरोली 


६२ गावे 


आरमोरी 


७४ गावे 


चामोर्शी 


१३२ गावे 


चंद्रपूर 


राजुरा 


१८२ गावे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजेंद्र पवार, 


शासनाचे उपसचिव. 


भाग चार - ब - २८२-२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, नोव्हेंबर ७, २०१६ / कार्तिक १६ , शके १ ९ ३८ 


: 


स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणी 
विषय : खाजगी शाळांतील शिक्षक /शिक्षकेत्तर पदे भरती संदर्भात महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती) 

नियमावली, १९ ८१ मधील आरक्षणाच्या तरतुदीत सुधारणा. 
महाराष्ट्र खाजगी शाळांमधील कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम, १९ ७७ व त्याअंतर्गत नियमावलीनुसार पदोन्नतीने भरतीसाठी 
३३ टक्के आरक्षण ठेवण्यात आलेले आहे. पदोन्नतीने दोन पदे भरताना त्यास आरक्षण लागू होत नसल्याने एकही पद आरक्षणाद्वारे भरता येत नाही. 
तसेच छोट्या संवर्गातील पदे भरण्याबाबत , विनिर्दिष्टीत जिल्ह्यातील गट क आणि गट ड मधील अनुसूचित जमाती पदे वाढीव आरक्षणानुसार 
भरण्याबाबत कोणतीही तरतूद उक्त नियमावलीत नाही . 

सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक दिनांक ५ नोव्हेंबर २००९ अन्वये बिंदूनामावलीनुसार पदे भरण्याबाबतच्या सूचना दिलेल्या आहेत. 
तथापि महाराष्ट्र खाजगी शाळांमधील कर्मचारी नियमावलीमधील तरतुदी विचारात घेता, उपरोक्त दिनांक ५ नोव्हेंबर २००९ च्या शासन परिपत्रकान्वये 
विहित केलेल्या तरतुदीची अंमलबजावणी जोपर्यंत, या तरतुदींचा अंतर्भाव उक्त नियमावलीमध्ये करण्यात येत नाही, तोपर्यंत खाजगी शाळांतील 
कर्मचाऱ्यांना त्या लागू होत नाहीत. त्याप्रमाणे निर्देश मा . उच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्र . २५५२/२०१० , २२८६ / २०१०,६२५३/ २०१० यामध्ये 
दिनांक १ ऑक्टोबर २०१० रोजी निर्णय देताना 

नमूद 

केले आहेत . 
महाराष्ट्र खाजगी शाळांमधील कर्मचारी नियमावलीतील आरक्षणाबाबत तरतुदी ह्या आरक्षण कायदा , २००४ तसेच यासंदर्भात सामान्य प्रशासन 
विभागाने वेळोवेळी पारित केलेल्या शासन आदेशांशी विसंवादी आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी नियमावली, १९८१ मधील 
पदभरती संदर्भातील आरक्षणाबाबतच्या तरतुदीत सुधारणा करणे आवश्यक आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , नोव्हेंबर ७, २०१६ / कार्तिक १६, शके १ ९ ३८ 


११ 


SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya Annex, Mumbai 400 032 , dated the 5th November 2016 


NOTICE 


MAHARASHTRA EMPLOYEE OF PRIVATE SCHOOLS (CONDITION OF SERVICE RULES , 1981. 

No. MEP - 2015 /CR -325 / TNT- 1. — The following draft rules further to amend the Maharashtra 
Employees of Private Schools (Conditions of Service ) Rules, 1981, which the Government of 
Maharashtra proposes to make in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1) and (2 ) of 
section 16 and sub - section ( 1 ) of section 4 of the Maharashtra Employees of Private Schools 
(Conditions of Service ) Regulation Act , 1977 (Mah . III of 1978 ), and all other powers enabling it in 
this behalf, is hereby published as required by sub -section (3 ) of section 16 of the said Act, for 
information of all persons likely to be affected thereby ; and notice is hereby given that the said 
draft will be taken into consideration by the Government of Maharashtra on or after the day of 
22nd November 2016 . 


2. Any suggestions or objections which may be received by the Principal Secretary to 
Government of Maharashtra , School Education and Sports Department, Mantralaya (Annex ), 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mumbai 400 032 , from any person with respect to 
the said rules before the said date will be considered by the Government. 

DRAFT RULES 


1. These rules may be called the Maharashtra Employees of Private Schools (Conditions of 
Service ) (First Amendment) Rules , 2016 . 

2. In rule 9 of the Maharashtra Employees of Private Schools (Conditions of Service ) Rules , 
1981 (hereinafter referred to as the “ principal Rules ” ), 
( a ) after sub - rule (7 ), the following sub -rule shall be inserted , namely : 

" (7A ) To fill up the posts specified in sub - rule (7), themanagement shall follow the category 
wise and percent-wise reservation as provided in sub -section ( 2) of section 4 of the Maharashtra 
State Public Services (Reservation for Scheduled Castes , Scheduled Tribes , De-notified Tribes 
(Vimukta Jatis), Nomadic Tribes, Special Backward Category and Other Backward Classes] 
Act, 2001 (Mah . VIII of 2014 ), and the Bindunamawali as specified in Schedule D - 1 : 

Provided that, to fill up the post by direct recruitment in Group C and Group D for 
district wise cadre in the districts as specified in Schedule D -6 , an additional reservation 
shall be applicable for the Schedule Tribe as specified in Schedule D -5 : 

Provided further that , the post of teachers in the Schedule Areas as specified in 
Schedule D -6 of Thane, Nashik , Nandurbar , Dhule, Jalgaon , Ahmednagar , Pune , Nanded , 
Amravati, Yavatmal, Gadchiroli and Chandrapur Districts shall be fill up from local 
candidate belonging to the Scheduled Tribes , possessing necessary educational 

qualification , as decided by the State Government from time to time ; 
(6 ) for sub -rule (9), the following sub -rule shall be substituted , namely : 

“ (9 ) the posts specified in sub - rule (7 ) and clause (a ) of sub -rule ( 10 ), shall not be filled in 
by the candidates belonging to the other castes, tribe, category or class, than the caste , tribe , 
category or class for which the posts are reserved ” ; 
(c ) in sub - rule ( 10 ) , clause (6 ) shall be deleted ; 
(d ) after sub -rule ( 10 ), following sub -rules shall be inserted , namely : 

“ ( 10A ) To fill up the posts by promotion , as specified in clause (a ) of sub - rule ( 10), the 
management shall follow the Bindunamawali as specified in Schedule D -2 : 

( 10B ) To fill up the posts by nomination in smaller cadre , the management shall follow 
the Bindunamawali as specified in Schedule D - 3 : 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, नोव्हेंबर ७, २०१६ / कार्तिक १६, शके १ ९ ३८ 


1 


Provided that, to fill up the post by direct recruitment in Group C and Group D for 
district wise cadre , an additional reservation shall be applicable for the Schedule Tribe 
as specified in Schedule D - 5 : 

( 10C ) To fill up the post by promotion in smaller cadre, the management shall follow the 
Bindunamawali as specified in Schedule D -4 :" 

4. In the Principal Rules , after Schedule D , the following Schedules shall be inserted , 
namely : 

“ SCHEDULE D - 1 

[ See rule 9 ( 7A ) ] 
Bindunamavali to fill up the posts by nomination . 
Serial Category 

Serial 

Category 
No. 

No. 
( 1 ) ( 2 ) 

( 1 ) 

( 2 ) 
Scheduled Castes 

33 Scheduled Tribes including those 
2 Scheduled Tribes including those 

living outside the specified areas 
living outside the specified areas 

34 Open 
3 Denotified Tribes ( A ) 

35 Other Backward Classes 
4 Nomadic Tribes ( B ) 

36 Open 
5 Other Backward Classes 

37 Scheduled Castes 
6 

38 
Open 

Open 
7 Nomadic Tribes (C ) 

39 Other Backward Classes 
8 

40 
Open 

Open 

41 
9 Other Backward Classes 

Denotified Tribes ( A ) 

42 
10 Open 

Open 

43 Scheduled Castes 
11 Nomadic Tribes ( D ) 

44 Open 
12 Scheduled Castes 

45 Other Backward Classes 
13 Open 

46 Open 
14 Open 

47 Nomadic Tribes ( B ) 
15 Special Backward Categories 

48 Open 
16 Open 

49 Other Backward Classes 
17 Other Backward Classes 

50 Open 
18 Open 

51 Scheduled Castes 
19 Other Backward Classes 

52 Open 
20 Open 

53 Scheduled Tribes including those 
21 Scheduled Castes 

living outside the specified areas 
22 Open 

54 Open 
23 Scheduled Tribes including those 

55 Other Backward Classes 
living outside the specified areas 

56 Open 
24 Open 

57 Nomadic Tribes ( C ) 
25 Other Backward Classes 

58 Open 
26 Open 

59 Other Backward Classes 
27 Scheduled Castes 

60 Open 
28 Open 

61 Scheduled Castes 
29 Other Backward Classes 

62 Open 
30 Open 

63 Scheduled Tribes including those 
31 Nomadic Tribes ( C ) 

living outside the specified areas 
32 Open 

64 Open 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, नोव्हेंबर ७, २०१६ / कार्तिक १६, शके १ ९ ३८ 


eu 


Category 


Category 


Serial 
No. 
( 1 ) 


Serial 
No. 
( 1 ) 


( 2 ) 


( 2 ) 


65 


83 


66 


84 


67 


85 


68 


86 


69 


87 


70 


88 


71 


89 


90 


72 


91 


Other Backward Classes 
Open 
Scheduled Castes 
Open 
Other Backward Classes 
Open 
Scheduled Tribes including those 
living outside the specified areas 
Open 
Scheduled Castes 
Open 
Other Backward Classes 
Open 
Nomadic Tribes ( D ) 
Open 
Other Backward Classes 
Open 
Scheduled Castes 
Open 


73 
74 


92 


Denotified Tribes ( A ) 
Open 
Other Backward Classes 
Open 
Other Backward Classes 
Open 
Other Backward Classes 
Open 
Scheduled Castes 
Open 
Scheduled Tribes including those 
living outside the specified areas 
Open 
Other Backward Classes 
Open 
Scheduled Castes 
Open 
Nomadic Tribes ( B /C ) 
Open 


93 


75 


76 


94 


77 


95 


78 


96 


79 


97 


80 


98 


81 


99 


82 


100 


Schedule D - 2 

[ See rule 9 ( 10A )] 
Bindunamavali to fill up the posts by promotion . 


Category 


Category 


Serial 
No. 
( 1 ) 


Serial 
No. 
( 1 ) 


( 2 ) 


( 2 ) 


1 


16 


2 


17 


18 


3 


19 


4 


20 


5 


21 


6 


22 


7 


23 


Scheduled Castes 
Scheduled Tribes including those 
living outside the specified areas 
Denotified Tribes ( A ) 
Nomadic Tribes (C ) 
Open 
Open 
Nomadic Tribes ( B ) 
Open 
Open 
Open 
Nomadic Tribes ( D ) 
Scheduled Castes 
Open 
Open 
Special Backward Categories 


Open 
Open 
Open 
Open 
Open 
Scheduled Castes 
Open 
Scheduled Tribes including those 
living outside the specified areas 
Open 
Open 
Open 
Scheduled Castes 
Open 
Open 
Open 


8 


9 


24 


10 


25 


11 


26 


12 


27 


13 


28 


14 


29 


15 


30 


TT ER - 0-267-3 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, नोव्हेंबर ७, २०१६ / कार्तिक १६, शके १ ९ ३८ 


Category 


Category 


Serial 
No. 
( 1 ) 


Serial 
No. 
( 1 ) 


( 2 ) 


( 2 ) 


31 


66 


32 


67 


33 


68 


69 


34 


70 


35 


71 


36 


37 


72 


38 


73 


39 


74 


40 


75 


41 


76 


42 


77 


43 


78 


44 


79 


45 


80 


46 


81 


47 


82 


48 


83 


Nomadic Tribes (C ) 
Open 
Scheduled Tribes including those 
living outside the specified areas 
Open 
Open 
Open 
Scheduled Castes 
Open 
Open 
Open 
Denotified Tribes ( A ) 
Open 
Scheduled Castes 
Open 
Open 
Open 
Nomadic Tribes ( B ) 
Open 
Open 
Open 
Scheduled Castes 
Open 
Scheduled Tribes including those 
living outside the specified areas 
Open 
Open 
Open 
Nomadic Tribes ( C ) 
Open 
Open 
Open 
Scheduled Castes 
Open 
Scheduled Tribes including those 
living outside the specified areas 
Open 
Open 


Open 
Scheduled Castes 
Open 
Open 
Open 
Scheduled Tribes including those 
living outside the specified areas 
Open 
Scheduled Castes 
Open 
Open 
Open 
Nomadic Tribes ( D ) 
Open 
Open 
Open 
Scheduled Castes 
Open 
Denotified Tribes ( A ) 
Open 
Open 
Open 
Special Backward Classes 
Open 
Open 
Open 
Scheduled Castes 
Open 
Scheduled Tribes including those 
living outside the specified areas 
Open 
Open 
Open 
Scheduled Castes 
Open 
Nomadic Tribes ( B / C ) 
Alternately 
Open 


49 


84 


50 


85 


51 


86 


52 


87 


53 


88 


89 


54 


90 


55 


91 


56 


92 


57 


93 


58 


59 


94 


60 


95 


61 


96 


62 


97 


63 


98 


99 


64 


65 


100 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, नोव्हेंबर ७, २०१६ / कार्तिक १६, 


शके १ ९ ३८ 


१५ 


Schedule D - 3 

[ See rule 9 ( 10B ) ] 
Bindunamavali to fill up the posts by nomination in small cadre . 
Sanctioned 

Open Reserved 

Category wise Reservation 
Post Posts 

Posts 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) 
2 1 

1 

First Schedule Caste ( S.C.), then Scheduled 
Tribe (S.T ), De- notified and Nomadic Tribe 
(D.T.N.T.) , Other Backward Class (O.B.C ), 
Special Backward Categories ( S.B.C ) turn by 

turn 
3 2 

1 First S.C.1, then S.T., D.T.N.T., O.B.C., S. B. C. 

turn by turn 
4 2 

2 

First S.C.1 , then S.T.1, D.T.N.T. , O.B.C., S. B. C. 

turn by turn 
5 

3 

2 

First S.C.1 , then S.T.1, D.T.N.T., O.B.C., S. B. C. 

turn by turn 
6 

3 

3 

S.C.- 1 , S.T.- 1, then D.T.N.T.1, O.B.C., S.B.C. 

turn by turn 
4 

3 S.C.- 1, S.T. -1, D.T.N.T.,0.B.C . S.B.C. turn by 

turn 
8 4 

4 

S.C.- 1 , S.T.- 1, D.T.N.T., O.B.C . S.B.C. turn by 

turn 
9 5 

4 

S.C. - 1 , S.T. - 1 , D.T.N.T.- 1 , O.B.C.1 , S.B.C. turn 

by turn 
10 5 

5 

S.C.- 1 , S.T.- 1 , D.T.N.T.- 1 , O.B.C.2 , S.B.C. turn 

by turn 
Schedule D - 4 

[ See rule 9 ( 10C )] 
Bindunamavali to fill up the posts in small cadre by promotion . 
Sanctioned Reserved 

Category wise Reservation 
Post 

Posts 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
1 

Nil 

No reservation 
2 

1 

First S.C., then S.T. , D.T.N.T., Sp . backward class 

turn by turn 
3 

1 

as above 
4 

1 

as above 
5 

2 

S.C.- 1, S.T.- 1, then D.T.N.T., S.B.C. turn by turn 
6 

2 

S.C.- 1, S.T.- 1, D.T.N.T., S.B.C. turn by turn 
7 

2 

as above 
8 

3 

S.C.- 1, S.T.- 1 , D.T.N.T.- 1, S.B.C. turn by turn 
9 

3 

as above 
10 

3 . 

as per above 
11 

4 

S.C.- 2 , S.T. - 1, D.T.N.T.- 1 then S.B.C. turn by turn 
12 

4 . 

as above 
13 

4 

as above 


भाग चार - ब - २८२-३अ 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, नोव्हेंबर ७, २०१६ / कार्तिक १६, शके १ ९ ३८ 


Category wise Reservation 


Sanctioned 

Post 
( 1 ) 


Reserved 
Posts 

( 2 ) 


( 3 ) 


14 


5 


15 


5 


16 


5 


17 


6 


S.C.- 2 , S.T.- 1, D.T.( A )-1 , N.T.( C )-1 then S.B.C. 
turn by turn 
as above 
as above 
S.C.- 3 , S.T.- 1 , D.T.( A )-1, N.T. (C )-1 then S.B.C. 
turn by turn 
as above 
as above 
S.C.- 3 , S.T.- 2 , D.T.( A )-1 , N.T.( C )-1 then S.B.C. 
turn by turn 
as above 


18 


6 


19 


6 


20 


7 


21 


7 


22 


7 


as above 


23 


8 


24 


8 


25 


8 


26 


9 


S.C.- 3 , S.T.- 2 , D.T.(A )-1, N.T.( B )-1 , N.T.( C )-1 
then S.B.C. turn by turn 
as above 
as above 
S.C.- 3 , S.T.-2 , D.T.( A )-1, N.T.( B )-1, N.T.(C )-1 
then S.B.C.- 1 turn by turn 
as above 
as above 
S.C.- 3 , S.T.- 2 , D.T.( A )-1 , N.T.( B ) -1, N.T.(C )-1 
then S.B.C.- 1 turn by turn 
as above 
as above 


27 


9 


28 


9 


29 


10 


30 


10 


31 


10 


32 


11 


S.C. - 4 , S.T. - 2 , D.T. ( A )-1, N.T.( B ) -1, N.T.( C ) -1 , N.T. ( D ) -1 


Schedule D - 5 

[See rule 9 ( 10B ) 
Additional reservation allocated to fill up the post of Scheduled Tribes in Group C and 
Group D for district wise cadre , by direct recruitment . 
District 

Description of Casts/ Tribe/Category/ Class Seat to be reserved 
( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 


Thane, Nashik , 

Dhule and 
Nandurbar 


( 1 ) Schedule Castes 
( 2 ) Schedule Tribes 
( 3 ) De -notified Tribes ( A ) 
(4 ) Nomadic Tribes ( B ) 
( 5 ) Nomadic Tribes ( C ) 
(6 ) Nomadic Tribes ( D ) 
( 7 ) Special Backward Category 
(8 ) Other Backward Classes 


8 percent 
22 percent 
3 percent 
2.5 percent 
3.5 percent 
2 percent 
2 percent 
9 percent 


Yavatmal 


( 1) Schedule Castes 
( 2 ) Schedule Tribes 
( 3 ) De -notified Tribes ( A ) 
( 4 ) Nomadic Tribes ( B ) 
( 5 ) Nomadic Tribes ( C ) 


11 percent 
14 percent 
3 percent 
2.5 percent 
3.5 percent 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, नोव्हेंबर ७, २०१६ / कार्तिक १६, शके १ ९ ३८ 


(6 ) Nomadic Tribes ( D ) 
(7 ) Special Backward Category 
( 8 ) Other Backward Classes 


Raigad 


( 1 ) Schedule Castes 
( 2 ) Schedule Tribes 
( 3 ) De -notified Tribes ( A ) 
(4 ) Nomadic Tribes ( B ) 
( 5 ) Nomadic Tribes ( C ) 
(6 ) Nomadic Tribes ( D ) 
( 7 ) Special Backward Category 
( 8 ) Other Backward Classes 


Chandrapur 


( 1 ) Schedule Castes 
( 2 ) Schedule Tribes 
( 3 ) De-notified Tribes( A ) 
( 4 ) Nomadic Tribes ( B ) 
(5 ) Nomadic Tribes (C ) 
(6 ) Nomadic Tribes ( D ) 
(7 ) Special Backward Category 
(8 ) Other Backward Classes 


2 percent 
2 percent 
14 percent 
11 percent 
9 percent 
3 percent 
2.5 percent 
3.5 percent 
2 percent 
2 percent 
19 percent 
13 percent 
15 percent 
3 percent 
2.5 percent 
3.5 percent 
2 percent 
2 percent 
11 percent 
12 percent 
24 percent 
2 percent 
2 percent 
2.5 percent 
1.5 percent 
2 percent 
6 percent 


Gadchiroli 


( 1 ) Schedule Castes 
( 2 ) Schedule Tribes 
( 3 ) De- notified Tribes ( A ) 
( 4 ) Nomadic Tribes ( B ) 
(5 ) Nomadic Tribes (C ) 
(6 ) Nomadic Tribes ( D ) 
( 7) Special Backward Category 
( 8 ) Other Backward Classes 


Schedule D - 6 


[See rule 9 ( 7 ) ] 
Post of Scheduled Tribes in Group C and D to be filled from local 

candidates in Scheduled Areas. 

Scheduled Area 


District 


Taluka 


Scheduled Area to 

Taluka 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


Thane 


Dahanu 


Entire Taluka 


Talasari 
Mokhada 
Javhar 

Wada 
Shahapur 
Palghar 

Vasai 
Bhivandi 
Murbad 

Peth 
Surgana 
Kalvan 


Entire Taluka 
Entire Taluka 
Entire Taluka 
Entire Taluka 
Entire Taluka 
144 Villages 
45 Villages 
72 Villages 

77 Villages 
Entire Taluka 
Entire Taluka 
Entire Taluka 


Nashik 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , नोव्हेंबर ७, २०१६ / कार्तिक १६, शके १ ९ ३८ 


District 


Taluka 


Scheduled Area to 

Taluka 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


Nandurbar 


Dhule 


Jalgaon 


Dindori 
Igatpuri 
Nashik 
Baglan 
Navapur 

Taloda 
Akkalkuva 

Akrani 
Nandurbar 

Sakri 
Shahada 
Shirpur 
Chopda 
Yaval 
Raver 

Akole 
Ambegaon 

Junnar 

Kinvat 
Chikhaldara 

Dharni 
Morgaon 
Ralegaon 
Kelapur 
Ghatanji 
Atapalli 
Sironcha 

Aheri 
Dhanora 
Kurkheda 
Gadchirali 

Aarmori 
Chamorshi 

Rajura 


106 Villages 
93 Villages 
70 Villages 

57 Villages 
Entire Taluka 
Entire Taluka 
Entire Taluka 
Entire Taluka 

82 Villages 
82 Villages 
141 Villages 
62 Villages 
25 Villages 
13 Villages 
21 Villages 
94 Villages 
56 Villages 
65 Villages 
152 Villages 
Entire Taluka 
Entire Taluka 
130 Villages 
40 Villages 
103 Villages 
55 Villages 
Entire Taluka 
Entire Taluka 


Ahamadnagar 

Pune 


Nanded 
Amaravati 


Yavatmal 


Gadchirali 


Entire Taluka 


Entire Taluka 


Entire Taluka 
62 Villages 
74 Villages 
132 Villages 
182 Villages 


Chandrpur 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


RAJENDRA PAWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, नोव्हेंबर ७, २०१६ / कार्तिक १६, 


शके १ ९ ३८ 


To 


EXPLANATORY NOTE 


Sub : - Amendments in the provision of Maharashtra Employees of Private 
Schools (Condition of Services) Rule , 1981 with respect to reservation in 
recruitment of teachers / non - teachers in Private Schools . 


For filling of the posts by promotion , total percentage of reservation provided by the 
Maharashtra Employee of Private School (Condition of Services ) Regulation Act and Rules framed 
therein is 33 % . Whenever two post have to fill up by promotion , none of the post can be fill up by 
reservation as these post can not be reserved . Also there is no provision in Maharashtra Employee 
of Private School ( Condition of Services) Rules to fill up the posts by reservation in small cadre, to 
fill up the post of Schedule Tribe in Group “ C ” and Group “ D ” with additional reservation allocated 
in specified districts . 

General Administration Departmenthas issued instructions vide circular dated 5th November 
2009 regarding filling of the post as per Bindunamavali specified therein . Considering the provision 
under Maharashtra Employees of Private Schools (Condition of Services) Rules , 1981, the 
instruction issued vide circular dated 5th April 2009 with respect to reservation can not be 
implemented unless it will be incorporated in these Maharashtra Employee of Private School 
(Condition of Services) Rules . Hon ble High Court, Mumbai has instructed accordingly in W. P. 
2552/2010 , 2286/2010 , 6253/2010 on 1st October 2010 . 

Reservation made as per the Maharashtra Employees of Private Schools rules become 
inconsonance of the provision of the Reservation Act , 2004 and Government Resolutions issued in 
this behalf by the General Administrative Department from time to time. It is therefore necessary 
to make an amendments in the provision of recruitment rules with respect to reservation in 
Maharashtra Employees of Private Schools Rules , 1981. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENTPRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


